RNI No. MAHBIL/ 2009/ 35529 


Nound 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ५ , अंक ३९ ] गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन ४-१० , शके १९ ४१ [ पृष्ठे २६, किंमत : रुपये १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 

अधिसूचना 


. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ५२९ ७ / २०१९.- श्रीमती एस . जे . डोलारे , सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , कर्जत यांची दिनांक ३ सप्टेंबर २०१ ९ ते ५ सप्टेंबर 
२०१९ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा, मागील दिनांक १ सप्टेंबर २०१ ९, दिनांक २ सप्टेंबर २०१९ व पुढील दिनांक ६ सप्टेंबर २०१ ९, दिनांक 
७ सप्टेंबर २०१ ९, दिनांक ८ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या सुट्टीला जोडून , तसेच दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१ ९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून 

ते 
दिनांक ९ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 
श्रीमती एस . 

जे . डोलारे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , कर्जत म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. जे. डोलारे , हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , कर्जत या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 

श्रीमती एस. जे. डोलारे , सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने 
वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एम. व्ही . तोकले , दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , कर्जत यांजकडे राहील . 


. 


अलिबाग , 
दिनांक २८ ऑगस्ट २०१ ९ . 


अ. सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड - अलिबाग . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - १ 


(१ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २, २०१९/ आश्विन ४-१० , शके १९ ४१ 

पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांजकडून 

मनाई आदेश 
क्रमांक विशा / मनाई आदेश / ९० / २०१९. - ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्याकडून 
जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव , धरणे, सभा इ. कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे. दिनांक 
३ सप्टेंबर २०१ ९ रोजीपासून ऋषीपंचमी / दीड दिवसाचे गणपती विसर्जन , दिनांक ६ सप्टेंबर २०१ ९ रोजी गौरी आवाहन ( आगमन ) पाच दिवसाचे 
गणपती विसर्जन व दिनांक ७ सप्टेंबर २०१९ रोजी गौरी विसर्जन / चालीया सांगता समारोह , दिनांक ८ सप्टेंबर २०१९ रोजी सात दिवसाचे गणपती 
विसर्जन व दिनांक ९ सप्टेंबर २०१९ रोजी मेळ्याचे गणपती विसर्जन , दिनांक १० सप्टेंबर २०१ ९ रोजी मोहरम ( ताजिया ) ताबुत विसर्जन , दिनांक १२ 
सप्टेंबर २०१९ रोजी अनंत चतुर्दशी ( ११ दिवसाचे गणपती विसर्जन ), दिनांक १७ सप्टेंबर २०१ ९ रोजी अंगारक संकष्ट चतुर्थी असे सण / उत्सव 
संपन्न होणार आहेत . 


~ 


त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी , विवेक फणसळकर ,पोलीस आयुक्त , ठाणे 
शहर, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) व ( ३ ) अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था 
जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे 
(१) शस्त्रे, सोटे, तलवारी , भाले, बंदुका , लाठ्या किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी इतर कोणतीही वस्तू बाळगणे. 
( २ ) दगडकिंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने जमा करणे . 
( ३) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. 
( ४ ) सार्वजनिक रीतीने घोषणा देणे , गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे इत्यादी. 
( ५ ) व्यक्तीच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे. 
( ६ ) सभ्यता अगर नीती याविरुद्ध असतील अशीकिंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील,किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी 
भाषणे , हावभाव , चित्रफलक प्रदर्शित करणे. 

( ७ ) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे , जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इ. कृत्यांना या 
आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 
वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत . 

" जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल , किंवा ज्यास अधिकार 
प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने 

सूट 

दिलेली आहे . 
सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत : 
( १ ) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 


१ 


( २ ) प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका. 
( ३) सरकारी /निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेऱ्या येथे जमलेले लोक . 
( ४ ) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय . 
( ५ ) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या सभा /मिरवणुका . 
( ६ ) सर्व शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण . 

सदर मनाई आदेश दिनांक २ सप्टेंबर २०१९ रोजी ००.०१ वाजेपासून दिनांक १७ सप्टेंबर २०१९ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत अमलात राहील . वरील 
मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 


. 


ठाणे, 
दिनांक २८ ऑगस्ट २०१ ९ . 


विवेक फणसळकर , 
पोलीस 

आयुक्त , 


. 


ठाणे शहर . 


३ 


~ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २६ - ऑक्टोबर २, २०१ ९/ आश्विन ४-१० , शके १९ ४१ 

पोलीस आयुक्त , 

ठाणे शहर यांजकडून 

मनाई आदेश 
क्रमांक विशा / मनाई आदेश / ८ ९ / २०१ ९. - ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्याकडून 
जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा इ. कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे. दिनांक १ ९ 

ऑगस्ट २०१ ९ रोजीपासून संकष्टी चतुर्थी, दिनांक २३ ऑगस्ट २०१९ रोजी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व दिनांक २४ ऑगस्ट २०१ ९ रोजी गोपाळकाला / 
दहिहंडी, दिनांक २६ ऑगस्ट २०१ ९ रोजी श्रावणी सोमवार व दिनांक ३० ऑगस्ट २०१९ रोजी पोळा, दिनांक १ सप्टेंबर २०१ ९ रोजी हरितालिका तृ . / 
मोहरम प्रारंभ ( ताबुत बसविणे ), दिनांक २ सप्टेंबर २०१ ९ रोजी गणेश चतुर्थी ( गणपती आगमन) सण / उत्सव संपन्न होणार आहेत . 
त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी , विवेक फणसळकर , पोलीस 

आयुक्त , 

ठाणे 
शहर , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ (१ ) व ( ३ ) अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था 
जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे : 
(१) शस्त्रे , सोटे, तलवारी, भाले, बंदुका, लाठ्या किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे. 
( २ ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने जमा करणे . 
( ३ ) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. 
( ४ ) सार्वजनिक रीतीने घोषणा देणे , गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे इत्यादी. 
( ५ ) व्यक्तीच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे . 

( ६ ) सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशीकिंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील , किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी 
भाषणे, हावभाव , चित्रफलक , प्रदर्शित करणे. 

( ७ ) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे , मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इ. कृत्यांना या 
आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 
वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत : 

जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल ,किंवा ज्यास अधिकार 
प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सूट दिलेली आहे . 

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत : 


“ 


" 


(१ ) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 


( २ ) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका. 
( ३ ) सरकारी/ निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेऱ्या येथे जमलेले लोक . 


( ४ ) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय . 


( ५ ) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या सभा /मिरवणुका. 
( ६ ) सर्व शासकीय /निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण . 

सदर मनाई आदेश दिनांक १९ ऑगस्ट २०१९ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक २ सप्टेंबर २०१९ रोजी २४-०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील. वरील 
मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 


ठाणे शहर , 


दिनांक १६ ऑगस्ट २०१ ९ . 


विवेक फणसळकर, 
पोलीस आयुक्त , 

ठाणे शहर . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - १ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २, २०१९/ आश्विन ४-१० , शके १९ ४१ 

पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांजकडून 

मनाई आदेश 
क्रमांक विशा / मनाई आदेश / ९१ / २०१९. - ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्याकडून 
जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने , निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा इ. कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे. दिनांक २ ९ 
सप्टेंबर २०१९ घटस्थापना, दिनांक २ ऑक्टोबर २०१९ रोजी महात्मा गांधी जयंती / लाल बहादुर शास्त्री जयंती / ललीत पंचमी असे सण /उत्सव 
संपन्न होणार आहेत . 


~ 


त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी, विवेक फणसळकर , पोलीस आयुक्त, ठाणे 
शहर , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ (१ ) व (३ ) अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था 
जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे : 
( १) शस्त्रे , सोटे, तलवारी, भाले, बंदुका, लाठ्या किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे . 
( २ ) दगडकिंवा क्षेपणास्त्रे किंवाफेकावयाची उपकरणे किंवा साधने जमा करणे. 
( ३ ) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. 
( ४ ) सार्वजनिक रीतीने घोषणा देणे , गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे इत्यादी. 
( ५ ) व्यक्तीच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे . 
( ६ ) सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशीकिंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील, किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी 
भाषणे, हावभाव, चित्रफलक , प्रदर्शित करणे. 

( ७ ) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इ. कृत्यांना या 
आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 


" 


वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत : 

जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल,किंवा ज्यास अधिकार 
प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सूट दिलेली आहे . 

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत 


" 


( १ ) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 


( २) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका . 
( ३ ) सरकारी / निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेऱ्या येथे जमलेले लोक . 
( ४ ) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय . 
( ५ ) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या सभा /मिरवणुका . 
( ६ ) सर्व शासकीय /निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण . 

सदर मनाई आदेश दिनांक १८ सप्टेंबर २०१ ९ रोजी ००.०१ वाजेपासून दिनांक २ ऑक्टोबर २०१ ९ रोजी २४-०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 
वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल. 


ठाणे शहर , 


विवेक फणसळकर , 
पोलीस 

आयुक्त , 


दिनांक १६ सप्टेंबर २०१ ९ . 


ठाणे शहर . 


५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन ४-१०, शके १९ ४१ 

जिल्हाधिकारी , रत्नागिरी यांजकडून 

शुद्धिपत्र 
क्रमांक एलएक्यू / एसआर/ शिरसाडी/ ६१३ . जिल्हाधिकारी , रत्नागिरी यांचेकडील अधिसूचना दिनांक १५ जानेवारी २०१९ अन्वये मौजे 
शिरसाडी, तालुका दापोली, जिल्हा रत्नागिरी येथील शिरसाडी लघुपाटबंधारे प्रकल्प डावा व उजवा कालवाकरिता भूसंपादन कायदा, २०१३ मधील 
कलम ११ (१) ची अधिसूचना , महाराष्ट्र शासन राजपत्राचे भाग - एक कोकण विभागीय पुरवणीमध्ये दिनांक २१ मार्च २०१ ९ रोजी पान १५ वर 
प्रसिद्ध करण्यात आली आहे . 


सदर अधिसूचना खालीलप्रमाणे दुरूस्त करण्यात येत आहे : 

अनुसूची-१ 
जमिनीचे वर्णन 


एलएक्यू / एसआर /शिरसाडी / ६१३ 


गाव मौजे शिरसाडी, तालुका दापोली, जिल्हा रत्नागिरी 


. 


अनुक्रमांक 


भूमापन 

किंवा 


गट क्रमांक 


प्रसिद्ध झालेला मजकूर 


दुरूस्त मजकूर 


स.नं. 


पो.हि.नं. 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


७ ९ 


१ 


०.१६.०० 


०.१६.०० 


२ 


५७ 


५/६ पै 


०.०१.०५ 


०.०१.५ 


mm 


६० 


१/७ पै 


०.०२.०५ 


०.०२.५ 


४ 


६० 


१ / ९ पै 


०.००.०५ 


०.००.५ 


५ 


६० 


१/१० पै 


०.०२.०५ 


०.०२.५ 


६० 


२/६ पै 


०.१३.०५ 


०.१३.५ 


७ 


६० 


२ / ९ पै 


०.००.०२ 


०.००.२ 


८ 


६० 


२/१० पै 


०.० ९ .०७ 


०.० ९ .७ 


६० 


४ पै 


०.१२.०५ 


०.१२.५ 


एकूण 


१.७ ९.० ९ 


१.७ ९.९ ० हे . आर 


रत्नागिरी , 
दिनांक ३ ऑगस्ट २०१ ९ . 


सुनील चव्हाण , 
जिल्हाधिकारी , रत्नागिरी . 


६ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन ४-१० , शके १९ ४१ 

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 
वाचावे : ( १) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / खर्च/ वसुली आदेश / २०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था / सहा -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती/ २०१८ / २७७४ , 

दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ३) या कार्यालयाचे शुद्धिपत्रक जा.क्र.पतसंस्था/ स.आ .५/ वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१९ /१८५६, दिनांक ११ जुलै 

२०१ ९ . 
( ४ ) अध्यक्ष, भाग्योदय सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई, यांचे दिनांक २ ऑगस्ट २०१९ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव . 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था / स.आ -५ / का.क.१५६ / भाग्योदय सह ./ २०१९ / २२३०. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी . एल. खंडागळे, अपर निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या 
भाग्योदय सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून 
रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरिता 
प्रदान करीत आहे 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


श्री . धनंजय निवृत्ती दोरुगडे 


व्यवस्थापक 


संस्थेच्या कार्यक्षेत्रा पुरते 


विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी . 


अटी : 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चेनियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता आहेत . 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १,२,३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधीत जिल्हा उप 
निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी 
देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 
किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले आधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण. १५०४ / प्र.क्र .२३१/ १५ -स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ७) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह. 
संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे. 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ भाग्योदय सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई ” असा फलक लावता 
येऊ शकेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २, २०१९/ आश्विन ४-१०, शके १९ ४१ 

( ९) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदशे देऊन परस्पर पगार कापत करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण व अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १०) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या ( Cost 
of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची 
आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची 
आहे . 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजवणी करणेची 
आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार 
नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 


करावा . 


(१३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र -४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा. 


पुणे , 
दिनांक २६ ऑगस्ट २०१ ९ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था 
( पतसंस्था ), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


. 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई ( १ ) शहर यांजकडून 
वाचावे (१ ) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्रमांक . ८ - सआ / वैधा . कार्य व अवसा . काम / कलम १५६/२०१६. 

दिनांक २४ जून २०१६ , 
जा . क्रमांक . पतसंस्था सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती/ फेरनियुक्ती/ २०१७,दिनांक १ जानेवारी २०१७, 
जा . क्रमांक पतसंस्था सआ -५ / खर्च/ वसुली आदेश / २०१८ / ८७२, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ , 
जा . क्रमांक पतसंस्था / स.आ -५ / वसुली अधिकारीनियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
जा . क्रमांक . ४ सआ/ कायदा व वैधा. कार्य/विशेष वसुली अधि . मोहर वापर / ५१९ / २०१९, दिनांक ६ जून २०१ ९ रोजीचे 

परिपत्रक . 
( २) चेअरमन / व्यवस्थापक / सचिव , जनसेवा को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई., यांचेकडील पत्र दिनांक ११ जून २०१९ 
आणि सदर संस्थेच्या संचालक मंडळ सभा दिनांक २५ मे २०१९ च्या ठरावाची नक्कल . 

आदेश 
क्रमांक जिऊनि / मुंबई १/ कक्ष-३/ कलम १५६ / आदेश / ९ ५० / २०१ ९. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६( १) अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, श्री . डि . एस. साळुखे, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई ( १) शहर या आदेशान्वये 
जनसेवा को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लि ., ४५७/९, मौलाना आझाद रोड, चावी छाप बिल्डिंग, गोल देवळाजवळ , मुंबई ४०० ००४., या 
संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी /कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम 
१०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार मालमत्तेची वाजवी किंमत निश्चितीचे 
अधिकार व मालमत्ता विक्री कायम करण्याचे अधिकार वगळून खालील अटीस अधीन राहून दिनांक २४ जून २०१९ ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या 
कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


श्री . विठ्ठल चंद्रकात पांचाळ 


विशेष वसुली अधिकारी 


बृहन्मुंबई 


विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २६ - ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन ४-१०, शके १९ ४१ 
अटी 


. 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चेनियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता आहेत . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १,२,३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित / उप निबंधक , 
सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले आधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ चे आदेशान्वये वसुली 
अधिकारी यांनी वसूल करावयाच्या हुकुमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) निश्चित केला असून त्यानुसार 
वसुलीच्या टप्प्यावर आदेशिकेचा खर्च संबंधीत थकबाकीदारांकडून वसूल करावा. तसेच आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/ वसुलीच्या 
दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक . १९ ४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को ऑप बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर 
या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० व नियम १९ ६१ प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७ ) कर्ज वसुली करताना कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी 
करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. तसेच वसुली अधिकारी यांनी 

नमूद 

केलेल्या 
कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे 
निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक जा.क्र . ४ सआ / 
कायदा व वैधा.कार्य /विशेष वसुली अधि . मोहर वापर / ५१९ / २०१९, दिनांक ६ जून २०१ ९ रोजीच्या परिपत्रकातील तरतुदीप्रमाणे मोहोर तयार करून 
वापरता येईल . त्याचप्रमाणे वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी जनसेवा को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट 
सोसायटी लि ., ४५७ /९, मौलाना आझाद रोड, चावी छाप बिल्डिंग , गोल देवळाजवळ , मुंबई ४०० ००४ ” असा फलक लावता येऊ शकेल . 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदशे देऊन परस्पर पगार कापत करता येणार नाही. संबंधीत कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ व दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसूलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 


मुंबई , 
दिनांक २४ जून २०१ ९ . 


डि . एस . साळुखे, 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

मुंबई ( १) शहर . 


९ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २, २०१९/ आश्विन ४-१०, शके १९ ४१ 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई ( १) शहर यांजकडून 
वाचले ( १) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्रमांक . ८ - सआ/ वैधा . कार्य व अवसा.काम / कलम १५६/२०१६ 

दिनांक २४ जून २०१६ , जा . क्र . पतसंस्था सआ-५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फे र नियुक्ती / २०१७ 
दिनांक १ जानेवारी २०१७, जा . क्र . पतसंस्था सआ -५ / खर्च/ वसुली आदेश / २०१८ / ८७२ दिनांक ६ एप्रिल २०१८, 
जा . क्र . पतसंस्था / स.आ -- ५ / वसुली अधिकारीनियुक्ती / फे रनियुक्ती / २०१८ दिनांक ३१ ऑक्टोबर 
२०१८ व जा . क्र . ४ सआ / कायदा व वैधा. कार्य/विशेष वसुली अधि . मोहर वापर / ५१९/ २०१९, दिनांक ६ जून २०१९ रोजीचे 

परिपत्रक . 
( २) चेअरमन / व्यवस्थापक / सचिव ससूनडॉक मत्स्य - गंगा को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई., यांचेकडील पत्र दिनांक 

४ जून २०१९ आणि सदर संस्थेच्या संचालक मंडळ सभा दिनांक २१ एप्रिल २०१ ९ च्या ठरावाची नक्कल . 


आदेश 
क्रमांक जिऊनि / मुंबई १/ कक्ष ३ /कलम १५६ / आदेश / ९ ४ ९ / २०१९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ (१) अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , श्री . डि . एस. साळुखे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई ( १) शहर या 
आदेशान्वये ससूनडॉक मत्स्य -गंगा को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, मुंबई ., “ श्रीकृष्ण ” ३६ डी -१, बी . पी. टी. प्लॉट , ससूनडॉक , कुलाबा , 
मुंबई ४०० ००५. , या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे 
कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे 
कलम १५६ ( १) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार मालमत्तेची वाजवी 
किंमत निश्चितीचे अधिकार व मालमत्ता विक्री कायम करण्याचे अधिकार वगळून खालील अटीस अधीन राहून दिनांक २४ जून २०१९ ते दिनांक ३१ 
मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


अ.क्र . 


अधिकार प्रदान केलेल्या 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


श्री . रघुनाथ कोंडीबा तनपुरे 


विशेष वसुली अधिकारी 


विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 


मुंबई जिल्हा 


अटी 


. 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चेनियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. 

(२ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १,२,३, ४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित / उप 
निबंधक , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . 

( ४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले आधिकार आपोआप रद्द होतील . 

(५ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ चे आदेशान्वये वसुली 
अधिकारी यांनी वसूल करावयाच्या हुकुमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च( Cost of Process ) निश्चित केला असून त्यानुसार 
वसुलीच्या टप्प्यावर आदेशिकेचा खर्च संबंधित थकबाकीदारांकडून वसूल करावा. तसेच आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या 
दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक . १९ ४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को ऑप बँक विरुध्द महाराष्ट्र राज्य व इतर 
या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेवून वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० व नियम, १९ ६१ प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७) कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती 
चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. तसेच वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या 
कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे 
निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 
भाग एक ( को.वि.पु.) - २ 


१० 


. 


~ 


~ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २६ - ऑक्टोबर २, २०१९/ आश्विन ४-१०, शके १९ ४१ 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक जा.क्र . ४ सआ / 
कायदा व वैधा.कार्य/विशेष वसुली अधि . मोहर वापर / ५१ ९ / २०१ ९, दिनांक ६ जून २०१ ९ रोजीच्या परिपत्रकातील तरतुदीप्रमाणे मोहोर तयार करून 
वापरता येईल . वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, ससूनडॉक मत्स्य - गंगा को - ऑप. क्रेडिट 
सोसायटी लिमिटेड, मुंबई., श्रीकृष्ण ३६ डी -१ , बी . पी. टी. प्लॉट, ससूनडॉक, कुलाबा, मुंबई ४०० ००५ ” असा फलक लावता येवू शकेल . 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधीत कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ व दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 


मुंबई, 
दिनांक २४ जून २०१९ . 


डि . एस. साळुखे, 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

मुंबई ( १ ) शहर . 


वाचले 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई (१ ) शहर यांजकडून 
( १) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्रमांक. ८ - सआ / वैधा. कार्य व अवसा. काम / कलम १५६/२०१६ 

दिनांक २४ जून २०१६ , जा . क्रमांक . पतसंस्था सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१७ 
दिनांक १ जानेवारी २०१७, जा . क्रमांक . पतसंस्था सआ-५ / खर्च/ वसुली आदेश / २०१८ / ८७२, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ , 
जा . क्रमांक पतसंस्था / स.आ -५ / वसुली अधिकारीनियुक्ती / फे रनियुक्ती / २०१८ दिनांक ३१ ऑक्टोबर 
व जा . क्रमांक . ४ सआ / कायदा व वैधा. कार्य/विशेष वसुली अधि . मोहर वापर / ५१९ / २०१९, दिनांक ६ जून २०१९ रोजीचे 

परिपत्रक . 
( २) चेअरमन/ व्यवस्थापक / सचिव वेण्णा निरंजना सहकारी पतसंस्था मर्यादित , मुंबई., यांचेकडील पत्र दिनांक २० जून २०१ ९ आणि 

सदर संस्थेच्या संचालक मंडळ सभा दिनांक २५ मे २०१९ च्या ठरावाची नक्कल. 


- 


आदेश 
क्रमांक जिऊनि / मुंबई १/ कक्ष ३ / कलम १५६ / आदेश / ११९ ४ / २०१ ९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी . श्री . राजकुमार पाटील, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई (१), शहर या 
आदेशान्वये वेण्णा निरंजना सहकारी पतसंस्था मर्यादित मुंबई ., १२८/१, दत्तात्रय भुवन, पहिला मजला, डॉ . मित्रसेन माहिमतुरा मार्ग, तिसरा 
कुभारवाडा, मुंबई ४०० ००४. , या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी /कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार 
मालमत्तेची वाजवी किंमत निश्चितीचे अधिकार व मालमत्ता विक्री कायम करण्याचे अधिकार वगळून खालील अटीस अधीन राहून दिनांक १८ जुलै 
२०१९ ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


१ 


श्री . संदिप पांडुरंग मढेकर 


उप व्यवस्थापक 


बृहन्मुंबई 


विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 


२ 


श्री . सदाशिव राजाराम शेडगे 


विशेष वसुली अधिकारी 


बृहन्मुंबई 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २६ - ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन ४-१० , शके १९ ४१ 

अटी 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चेनियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १,२,३, ४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित उप 
निबंधक / सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले आधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ चे आदेशान्वये वसुली 
अधिकारी यांनी वसूल करावयाच्या हुकुमनाम्याच्या/ वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of Process ) निश्चित केला असून त्यानुसार 
वसुलीच्या टप्प्यावर आदेशिकेचा खर्च संबंधित थकबाकीदारांकडून वसूल करावा. तसेच आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/ वसुलीच्या 
दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को ऑप बँक विरुध्द महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेवून वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० 
व नियम, १ ९ ६१ प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 
( ७ ) कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचेपालन 

नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती 
चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. तसेच, वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या 
कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे 
निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक जा.क्र . ४ सआ / 
कायदा व वैधा.कार्य/विशेष वसूली अधि . मोहर वापर / ५१९ / २०१९, दिनांक ६ जून २०१९ रोजीच्या परिपत्रकातील तरतुदीप्रमाणे मोहोर तयार करून 
वापरता येईल . त्याचप्रमाणे वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, वेण्णा निरंजना सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित मुंबई., १२८/१, दत्तात्रय भुवन, पहिला मजला, डॉ . मित्रसेन माहिमतुरा मार्ग, तिसरा कुभारवाडा , मुंबई ४०० ००४., 
फलक लावता येवू शकेल . 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकाडे परस्पर वेतन कपातीचा आदशे देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधीत कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 
( १० ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ व दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसूलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 


असा 


. 


राजकुमार पाटील, 


मुंबई, 
दिनांक १८ जुलै २०१ ९. 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

मुंबई (१ ) शहर . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - २ अ 


१२ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २, २०१९/ आश्विन ४-१०, शके १९ ४१ 

जिल्हा उप निबंधक सहकारी संस्था , मुंबई (१ ) शहर यांजकडून 
वाचले ( १) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्रमांक ८ - सआ / वैधा. कार्य व अवसा. काम / कलम १५६/२०१६ , 

दिनांक २४ जून २०१६ , जा . क्रमांक पतसंस्था सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१७, 
दिनांक १ जानेवारी २०१७, जा . क्रमांक पतसंस्था सआ -५ / खर्च/ वसुली आदेश / २०१८ / ८७२, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ , 
जा . क्रमांक पतसंस्था / स.आ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती/ फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ , 
व जा . क्रमांक ४ सआ / कायदा व वैधा . कार्य/विशेष वसुली अधि . मोहर वापर / ५१९ / २०१९, दिनांक ६ जून २०१९ रोजीचे 

परिपत्रक . 
( २) चेअरमन / व्यवस्थापक / सचिव श्रमिक एकता को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड ., यांचेकडील पत्र दिनांक २४ जून २०१ ९ 

आणि सदर संस्थेच्या संचालक मंडळ सभा दिनांक १६ मे २०१९ च्या ठरावाची नक्कल. 


आदेश 
क्रमांक जिऊनि / मुंबई १ / कक्ष ३ / कलम १५६ / आदेश / ११ ९ ५ / २०१९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ ( १) अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , श्री. राजकुमार पाटील, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई (१), शहर या 
आदेशान्वये श्रमिक एकता को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड., इ. क्र . ३२/२२०७, अभ्युदयनगर, काळाचौकी, वीर श्रीकांत हडकर मार्ग , 
मुंबई ४०० ०३३, या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे 
कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार मालमत्तेची वाजवी 
किंमत निश्चितीचे अधिकार व मालमत्ता विक्री कायम करण्याचे अधिकार वगळून खालील अटीस अधीन राहून दिनांक १८ जुलै २०१९ ते दिनांक 
३१ मार्च २०२० या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


श्रीमती. सुरभी सुदर्शन धामणस्कर 


विशेष वसुली अधिकारी 


एफ एस विभाग 


विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 


अटी : 


. 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता आहेत. 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित उप निबंधक / 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले आधिकार आपोआप रद्द होतील. 

(५ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ च आदेशान्वये वसुली 
अधिकारी यांनी वसूल करावयाच्या हुकूमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च( Cost of Process ) निश्चित केला असून त्यानुसार 
वसुलीच्या टप्प्यावर आदेशिकेचा खर्च संबंधित थकबाकीदारांकडून वसूल करावा. तसेच आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/ वसुलीच्या 
दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
व नियम , १९ ६१ प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७) कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचेपालन न केल्यास निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती 
चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. तसेच वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या 


१३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २, २०१९/ आश्विन ४-१०, शके १९ ४१ 
कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे 
निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक जा.क्र . ४ सआ / 
कायदा व वैधा.कार्य/विशेष वसुली अधि . मोहर वापर/ ५१९ / २०१९ , दिनांक ६ जून २०१ ९ रोजीच्या परिपत्रकातील तरतुदीप्रमाणे मोहोर तयार करून 
वापरता येईल . त्याचप्रमाणे वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी “ श्रमिक एकता को - ऑप. क्रेडिट 
सोसायटी लिमिटेड., इ. क्र . ३२/२२०७, अभ्युदय नगर, काळाचौकी, वीर श्रीकांत हडकर मार्ग, मुंबई ४०० ०३३. ” असा फलक लावता येऊ 
शकेल. 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकाडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कापत करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण व अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

(१० ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ व दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचेउल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 


राजकुमार पाटील , 


मुंबई, 
दिनांक १८ जुलै २०१९ . 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 

मुंबई (१ ) शहर . 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , सिंधुदुर्ग यांजकडून 
वाचावे.- (१) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, म.रा.,पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . एडीएम / १८४ / १५६( २) , 

दिनांक १ ९ मार्च १९ ६८ . 
( २ ) शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल १६०५ / सी.आर . १२० / १५ सी , दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( ३ ) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना. बँका / डी -४ /ना.पत / क .१५६ / प्रशिक्षण / ०५ , दिनांक 

१३ जुलै २००५ . 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना. पत / डी -४ / पतसंस्था/ का.क. १५६/११, दिनांक २१ नोव्हेंबर 

२०११ व दिनांक २४ जून २०१६ चे परिपत्रक. 
( ५ ) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.पतसंस्था/ स.आ-५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / 

९ / २०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७ चे परिपत्रक . 
( ६ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, म.रा.पुणे यांचेकडील जा.क्र . पतसंस्था/ स.आ -५ / खर्च/ वसुली 

आदेश /८७२ / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१७. 
( ७ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, म.रा , पुणे यांचेकडील जा.क्र . पतसंस्था/ स.आ -५ / खर्च/ 

वसुली अधिकारी नियुक्ती /फेरनियुक्ती / २४७४ / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ८ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , दि देवगड अर्बन को - ऑप. बँक लि , देवगड , यांचेकडील दिनांक २३ जुलै २०१९ 
रोजीचा प्रस्ताव . 

आदेश 


क्रमांक जिऊनि /सिंधु./ वि.५ / का.क . १५६ / देवगड अर्बन बँक / २०१९ / २८१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१५६( १) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , कृष्णकांत रा. धुळप , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था,सिंधुदुर्ग 
या आदेशान्वये दि देवगड अर्बन को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड , देवगड या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता 


१४ 


. 


अ.क्र . 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २, २०१९/ आश्विन ४-१० , शके १९ ४१ 
जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार, खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 
श्री . श्रीकांत भालचंद्र बिडये 

ज्युनिअर ऑफीसर 

वसुली अधिकारी 

सिंधुदुर्ग जिल्हा 
अटी व शती : 
( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता प्रदान केलेले 
आहे . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दर माह संदर्भ क्र . ४ मध्ये सूचना देण्यात आल्याप्रमाणे विहित नमुन्यात “ अ-३ ”, “ अ-४ ” व “ब ” कर्ज 
वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग यांचे कार्यालयास सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ नुसार वसुली 
अधिकारी यांना हुकुमनामा / वसुली दाखला मधील वसूलपात्र रक्कम व सदर आदेशात नमूद हुकुमनाम्याच्या/ वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च 
( Cost of Process ) या व्यतिरिक्त इतर कोणतीही रक्कम वसुली खर्च म्हणून थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. 

( ६ ) लिलावाद्वारे मालमत्ता विक्री केल्यानंतर १.५० टक्के दरानेच आदेशिकेचा खर्च वसूल करता येईल अन्यथा उपरोक्त नमूद ज्या टप्प्यावर 
थकबाकी रक्कम पूर्ण वसूल होईल त्या टप्पेनिहाय दरानेच असा खर्च वसूल करावा . 

( ७) उक्त नमूद आदेशाप्रमाणे खर्चाचे दराची आकारणी व वसुलीबँकेस एका कर्जदाराकडून जास्तीत जास्त रक्कम रु. १.५० लाख मर्यादेतच 
आदेशिकेचा खर्च म्हणून रक्कम वसूल करता येईल . 

( ८ ) उपरोक्त अट क्र . ६ व ७ मध्ये नमूद केलेल्या रकमेव्यतिरिक्त वसुली अधिकारी यांनी जादा रक्कम वसूल केल्यास निदर्शनास आलेस 
ते महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १९ ६१ मधील तरतुदीनुसार कारवाईस पात्र राहतील. 

( ९) प्रस्तुत खर्चास वापर वसुली अधिकारी /बँक यांनी वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करताना नोटीस फी , पोस्टेज, स्टेशनरी, जाहिरात 
खर्च व प्रवास खर्च यासाठीच करावयाचा आहे. या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणासाठी खर्च करता येणार नाही . 
( १० ) बँकेने याप्रमाणे 

वसूल 

केलेल्या खर्चाबाबत व त्याच्या विनियोगाबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवणे बंधनकारक राहील . सदरचा हिशोब 
संस्थेच्या नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षकांना लेखापरीक्षण सुरू असताना पडताळणीसाठी/ तपासणीसाठी सादर करणेबंधनकारक राहील . 

( ११) “ मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९ ४२/ २०१३ ” दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप.बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर 
या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० व नियम, १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( १२) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीतच वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले येतील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( १३ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१ /१५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( १४ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० कलम १५६ (१ ) व नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( १५ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी " दि देवगड अर्बन को - ऑपरेटिव्ह बँक 
लिमिटेड , देवगड " असा फलक लावता येऊ शकेल . 

( १६ ) वसुली अधिकाऱ्यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

(१७) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाकडील परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ व दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ मधील दिलेल्या सूचनांचे 
वसुली अधिकाऱ्याने पालन करावे. 


१ 


सिंधुदुर्ग , 
दिनांक १९ ऑगस्ट २०१९ . 


कृष्णकांत रा . धुळप , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग . 


१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २६ - ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन ४-१० , शके १९ ४१ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ ./ ५१३५ / २०१९.- श्री . टी . एम . जहागीरदार , अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, माणगांव यांची 
दिनांक १६ ऑगस्ट २०१९ व १७ ऑगस्ट २०१९ रोजीची दोन दिवसांची वैद्यकीय रजा मिळण्यांचा अर्ज पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
श्री . टी . एम. जहागीरदार , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , माणगांव 

म्हणून 
पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ६५ (१) नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री. टी . एम. जहागीरदार , हे अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , माणगांव या पदावर स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहीले असते . 

श्री . टी . एम . जहागीरदार , अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील . 


अलिबाग , 
दिनांक २१ ऑगस्ट २०१९ . 


अ. सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ५१३८ / २०१ ९.- श्री. पी . डी . सुभेदार , दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , अलिबाग यांची दिनांक २६ ऑगस्ट २०१९ ते २९ ऑगस्ट 
२०१९ अशी ४ दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक २४ ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या प्रशिक्षण संपल्यानंतर ते दिनांक ३० ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसहीत मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 
श्री. पी. डी. सुभेदार, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर , अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . पी . डी . सुभेदार , हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 

श्री . पी . डी . सुभेदार , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एल . जी . पाच्छे, सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , अलिबाग यांजकडे राहील. 


अलिबाग , 
दिनांक २३ ऑगस्ट २०१९ . 


अ . सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


OM 


ur 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २, २०१९/ आश्विन ४-१० , शके १९ ४१ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ./ ५२२२ / २०१९.- श्रीमती एस . व्ही . घारगे , सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, अलिबाग यांची दिनांक ३ सप्टेंबर २०१९ ते ५ 
सप्टेंबर २०१ ९ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा, मागिल रविवार दिनांक १ सप्टेंबर २०१ ९ दिनांक २ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या सुट्टीला जोडुन व पुढील 
दिनांक ६ सप्टेंबर २०१९, दिनांक ७ सप्टेंबर २०१९ व रविवार दिनांक ८ सप्टेंबर २०१ ९ रोजीच्या सुट्टीला जोडून तसेचदिनांक ३१ ऑगस्ट २०१ ९ 
रोजीच्या का . वे. नं . पासून ते दिनांक ९ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या का . वे. पुर्वीपर्यंत , मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती एस . व्ही. घारगे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , अलिबाग म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एस. व्ही. घारगे, ह्या जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या . 

श्रीमती एस. व्ही . घारगे , ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा दिवाणी कडील कार्यभार श्रीमती एस . एस. पिंगळे , २ रे सह दिवणी न्यायाधीश व . स्तर, अलिबाग 
यांजकडे राहील . 
उपरोक्त कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा फौजदारी कडील कार्यभार श्री . एन . बी . लवटे , 

मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रायगड - अलिबाग यांजकडे 
राहील . 


अलिबाग, 
दिनांक २६ ऑगस्ट २०१ ९ . 


अ. सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ./ ५२४२/ २०१ ९.- श्री . पी . एम. पाटील , दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, उरण , यांची दिनांक ३ सप्टेंबर २०१९ ते ५ सप्टेंबर २०१ ९ 
अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, मागिल रविवार दिनांक १ सप्टेंबर २०१९ दिनांक २ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या सुट्टीस जोडून व पुढील दिनांक 
६ सप्टेंबर २०१९ दिनांक ७ सप्टेंबर २०१ ९ व रविवार दिनांक ८ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या सुट्टीस जोडून, तसेच दिनांक १ सप्टेंबर २०१ ९ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून व दिनांक ९ सप्टेंबर २०१ ९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत 
आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्री . पी . एम . पाटील, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर, उरण येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . पी . एम . पाटील, हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , उरण , या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 

श्री . पी . एम . पाटील, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचा दिनांक १ सप्टेंबर २०१९ ते ५ सप्टेंबर २०१ ९ पर्यत कार्यभार श्रीमती एफ . एफ . ईराणी, सह दिवाणी 
न्यायाधीश, क . स्तर , उरण यांजकडे राहील . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचा दिनांक ६ सप्टेंबर २०१९ ते ८ सप्टेंबर २०१९ पर्यंत कार्यभार श्रीम. व्हि . आर. कुलकर्णी, २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर , उरण यांजकडे राहील. 


. 


अलिबाग , 
दिनांक २६ ऑगस्ट २०१ ९ . 


अ. सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
रायगड - अलिबाग . 


१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २६ - ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन ४-१० , शके १९ ४१ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 


अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ५२४३ / २०१९.- श्री . एस . डी . घनवट, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग , यांची दिनांक ३ सप्टेंबर २०१९ ते 
५ सप्टेंबर २०१ ९ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा, मागिल रविवार दिनांक १ सप्टेंबर २०१९ दिनांक २ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या सुट्टीस जोडुन व पुढील 
दिनांक ६ सप्टेंबर २०१९ दिनांक ७ सप्टेंबर २०१ ९ व रविवार दिनांक ८ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या सुट्टीस जोडुन , तसेच दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१ ९ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते ९ सप्टेंबर २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत 
आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 
श्री . एस . 

डी . यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री. एस. डी. घनवट , हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , अलिबाग, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 

श्री . एस . डी . घनवट , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती. एस . एस .पिंगळे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांजकडे राहील . 


घनवट , 


अलिबाग , 
दिनांक २६ ऑगस्ट २०१ ९ . 


अ. सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ५२४४ / २०१ ९.- श्री . सी . यु. शिपकुले , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, रोहा, यांची दिनांक २९ ऑगस्ट २०१९ ते 
३१ ऑगस्ट २०१ ९ अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक २८ ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २ सप्टेंबर 
२०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 
श्री . सी . यु. शिपकुले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर रोहा येथे पुनर्नियुक्ती करण्यांत येत आहे . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री. सी. यु. शिपकुले हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , रोहा, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . सी . यु. शिपकुले , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एस . डी . कमलाकर , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , रोहा यांजकडे राहील . 


. 


अलिबाग , 


अ. सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
रायगड - अलिबाग . 


दिनांक २७ ऑगस्ट २०१९ . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ३ 


१८ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २, २०१९/ आश्विन ४-१० , शके १९ ४१ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ प्रशा / ५१२७/ २०१९.- श्रीमती. एस. टी . पवार, ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांची दिनांक २१ ऑगस्ट २०१९ 
ते २३ ऑगस्ट २०१९ रोजीची तीन दिवसांची अर्जीत रजा मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती. एस . टी . पवार , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, पनवेल येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती. एस. टी . पवार , ह्या अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या . 
श्रीमती . एस . टी . 

रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती. एस . एस . पानसरे, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर पनवेल यांजकडे राहील . 


. 


पवार , 


अलिबाग , 
दिनांक २२ ऑगस्ट २०१९ . 


अ. सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ५२४५ / २०१ ९.- श्री. स . दि . कमलाकर , दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, रोहा, यांची दिनांक ३ सप्टेंबर २०१९ ते 
५ सप्टेंबर २०१९ अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, पुढील दिनांक ६ सप्टेंबर २०१९, दिनांक ७ सप्टेंबर २०१९ व रविवार दिनांक ८ सप्टेंबर 
२०१९ रोजीच्या सुट्टीला जोडून , तसेच दिनांक २ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ९ सप्टेंबर २०१९ रोजीचेकार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 
श्री . स. दि. कमलाकर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर रोहा येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . स. दि . कमलाकर हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , रोहा, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . स. दि . कमलाकर, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचा कार्यभार श्री . सी . यु. शिपकुले, सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , रोहा यांजकडे राहील. 


अलिबाग , 


अ. सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
रायगड - अलिबाग . 


दिनांक २७ ऑगस्ट २०१ ९ . 


१ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २६ - ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन ४-१० , शके १९ ४१ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ ./ ५१२५ / २०१९.- श्री . प्र. ग. लंबे, दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, श्रीवर्धन यांची दिनांक २६ ऑगस्ट २०१९ ते २८ ऑगस्ट २०१९ 
रोजीची ३ दिवसांची अर्जीत रजा, दिनांक २३ ऑगस्ट २०१ ९ रोजीच्या का . वे. नं. पासून ते दिनांक २९ ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या का . वे. पु . 

पर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह तसेच दिनांक २४ ऑगस्ट २०१९ रोजी अलिबाग येथील मिटींगला हजर राहण्याच्या अटीवर मंजूर करणेत येत 
आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 
श्री . प्र. ग . लंबे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर श्रीवर्धन येथे पुनर्नियुक्ती करण्यांत येत आहे. 
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . प्र. ग. लंबे, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर श्रीवर्धन , या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . प्र. ग. लंबे, रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीम . ए. सी . रोकडे, दिवाणी न्यायाधीश, व स्तर माणगांव यांजकडे राहील. 


~ 


अलिबाग , 
दिनांक २१ ऑगस्ट २०१९ . 


अ. सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड - अलिबाग . 


१ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./प्रशा/ ५२४६ / २०१९.- श्रीमती. एस. एम . गाडे, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, खालापूर यांची दिनांक ३० ऑगस्ट २०१९ ते ३१ 
ऑगस्ट २०१ ९ अशी एकूण २ दिवसांची अर्जित रजा पुढील रविवार दिनांक १ सप्टेंबर २०१ ९, सोमवार दिनांक २ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या सुट्टीस 
जोडून, दिनांक २९ ऑगस्ट २०१९, रोजीच्या कार्यालयाच्या वेळेनंतर पासून ते दिनांक ३ सप्टेंबर २०१ ९ रोजीच्या कार्यालयाच्या वेळेपुर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 
श्रीमती. एस. एम. गाडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर खालापूर येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एस. एम . गाडे, ह्या जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर , खालापूर या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या. 

श्रीमती. एस. एम . गाडे, ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . व्ही . एस. धोंडगे , सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , खालापूर यांजकडे राहील. 


" 


रायगड- अलिबाग , 
दिनांक २७ ऑगस्ट २०१ ९ . 


अ . सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड - अलिबाग . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ४ 


२० 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २, २०१९/ आश्विन ४-१० , शके १९ ४१ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ./ ५२११ / २०१ ९.- श्री. विवेक विलास कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, पेण, यांची दिनांक २० ऑगस्ट २०१९ ते 
दिनांक २५ ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या सहा दिवसांची परिवर्तीत रजा, दिनांक २० ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २५ 
ऑगस्ट २०१ ९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
श्री . विवेक विलास कुलकर्णी, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर पेण येथे पुनर्नियुक्ती करण्यांत येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . विवेक विलास कुलकर्णी हे जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पेण या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 

श्री . विवेक विलास कुलकर्णी, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती. एम. डी . खासनीस , सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , पेण यांजकडे राहील . 


रायगड- अलिबाग , 
दिनांक २६ ऑगस्ट २०१९ . 


अ. सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ५२१२/ २०१ ९.- श्री . के. के. घुले , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , पनवेल, यांची दिनांक १९ ऑगस्ट २०१९ ते 
दिनांक २२ ऑगस्ट २०१ ९ रोजीच्या चार दिवसांची परिवर्तीत रजा, पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्री. के. के. घुले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , पनवेल येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . के. के . घुले , हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 

श्री . के. के. घुले , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, पनवेल, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने 
वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती. एस . एस. पानसरे , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर , पनवेल यांजकडे राहील . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २६ ऑगस्ट २०१९ . 


अ. सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड - अलिबाग . 


२१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २६ - ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन ४-१० , शके १९ ४१ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ. / ५२१३/ २०१ ९.- श्री . ए. एम . मुजावर, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल, यांची दिनांक ३ सप्टेंबर २०१ ९ ते ५ 
दिनांक ५ सप्टेंबर २०१९ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा मागिल रविवार दिनांक १ सप्टेंबर २०१९ , दिनांक २ सप्टेंबर २०१ ९ व पुढील दिनांक ६ 
सप्टेंबर २०१९, ७ सप्टेंबर २०१ ९ व रविवार दिनांक ८ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या सुट्टीस जोडुन, तसेच दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर 

पासून ते दिनांक ९ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेच्यापुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्री . ए. एम . मुजावर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर, व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, 
पनवेल येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . ए. एम . मुजावर, हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी पनवेल, या पदावर स्थानापन्न म्हणुन काम करीत 
राहीले असते . 

श्री . ए. एम. मुजावर , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचा कार्यभार श्री . एस . व्हि . स्वामी, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील . 


. 


रायगड- अलिबाग , 
दिनांक २७ ऑगस्ट २०१ ९ . 


अ . सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ५२२० / २०१९.- श्री . यु. एल. पाठक , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर , पनवेल , यांची दिनांक ३ सप्टेंबर २०१९ ते 
५ सप्टेंबर २०१९ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा मागिल रविवार दिनांक १ सप्टेंबर २०१ ९, दिनांक २ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या सुट्टीला जोडून व 
पुढील दिनांक ६ सप्टेंबर २०१ ९, दिनांक ७ सप्टेंबर २०१ ९ व रविवार दिनांक ८ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या सुट्टीस जोडुन , तसेच दिनांक ३१ ऑगस्ट 
२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ९ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री. यु. एल . पाठक , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , पनवेल येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . यु. एल . पाठक , 

हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , पनवेल, या पदावर स्थानापन्न म्हणुन काम करीत राहीले असते. 
श्री . 

यु. एल . पाठक , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एस . व्हि . स्वामी, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , पनवेल यांजकडे राहील . 


. 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २७ ऑगस्ट २०१९ . 


अ. सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड - अलिबाग . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ४ अ 


२२ 


. 


~ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २, २०१९/ आश्विन ४-१० , शके १९ ४१ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ. / ५२२१ / २०१९.- श्री . अ. अ . मेहेंदळे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर , अलिबाग, यांची दिनांक ३ सप्टेंबर २०१९ , 
५ सप्टेंबर २०१ ९ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा मागिल रविवार दिनांक १ सप्टेंबर २०१९, दिनांक २ सप्टेंबर २०१ ९ , रोजीच्या सुट्टीस जोडून व 
पुढील दिनांक ६ सप्टेंबर २०१९, दिनांक ७ सप्टेंबर २०१ ९ व रविवार दिनांक ८ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या सुट्टीस जोडुन व तसेच दिनांक ३१ ऑगस्ट 
२०१९ रोजीच्या कार्यालयाच्या वेळेनंतर पासून ते दिनांक ९ सप्टेंबर २०१ ९ रोजीच्या कार्यालर्याच्या वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करणेत येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 
श्री . अ. अ. मेहेंदळे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . अ. अ. मेहेंदळे, हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर , अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणुन काम करीत राहीले असते . 

श्री . अ. अ. मेहेंदळे , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस . एस . पिंगळे २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , अलिबाग यांजकडे राहील . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २६ ऑगस्ट २०१ ९ . 


अ . सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ५३६२/ २०१ ९.- श्रीमती विजयालक्ष्मी रघुनाथ कुलकर्णी, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर , उरण, यांची जिल्हा 
न्यायालयाचे कार्यालयीन आदेशक्र.रा.अ./ ४७८१/ २०१९, दिनांक ९ ऑगस्ट २०१ ९ अन्वये मंजूर झालेली दिनांक ६ ऑगस्ट २०१ ९ ते ८ ऑगस्ट 
२०१९ रोजीची तीन दिवसांची किरकोळ रजा रद्द करून , दिनांक ६ ऑगस्ट २०१९ ते ९ ऑगस्ट २०१ ९ रोजीची चार दिवसांची परिवर्तीत रजा, 
पूर्वलक्ष्मी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्रीमती विजयालक्ष्मी रघुनाथ कुलकर्णी, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , उरण येथे पुनर्नियुक्ती 
करण्यांत येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती विजयालक्ष्मी रघुनाथ कुलकर्णी, हे जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , उरण, या पदावर स्थानापन्न म्हणुन काम करीत राहील्या असत्या. 

श्रीमती विजयालक्ष्मी रघुनाथ कुलकर्णी, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती. एफ . एफ . ईराणी , सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, उरण यांजकडे राहील . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ३० ऑगस्ट २०१ ९ . 


अ. सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड - अलिबाग. 


२३ 


२०१ ९ अशी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २६ - ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन ४-१० , शके १९ ४१ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ५३६० / २०१ ९.- श्री . आर . आर . पाटील, दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, महाड, यांची दिनांक ३ सप्टेंबर २०१९ ते ५ सप्टेंबर 

एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, मागिल दिनांक १ सप्टेंबर २०१ ९, दिनांक २ सप्टेंबर २०१ ९ व पुढील दिनांक ६ सप्टेंबर २०१९, दिनांक 
७ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या सुट्टीस जोडून, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासुन ते दिनांक ७ सप्टेंबर २०१९ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
श्री . आर . आर. पाटील , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, उरण येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री . आर. आर. पाटील, हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, महाड , या पदावर स्थानापन्न म्हणुन काम करीत राहीले असते . 

श्री . आर. आर . पाटील, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . व्ही . आर. डोईफोडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , महाड यांजकडे राहील . 


. 


अलिबाग , 
दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१ ९ . 


अ . सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ./ ५३६१/ २०१९.- श्रीमती एस. सी . रोकडे, दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, माणगांव, यांची दिनांक ३ सप्टेंबर २०१९ ते ५ सप्टेंबर 
२०१ ९ अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक १ सप्टेंबर २०१९, दिनांक २ सप्टेंबर २०१ ९, दिनांक ६ सप्टेंबर २०१९, दिनांक ७ सप्टेंबर २०१९ 
रोजीच्या सुट्टीस जोडून , दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१ ९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ७ सप्टेंबर २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
श्रीमती एस. सी . रोकडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर , माणगांव येथे पुनर्नियुक्ती करण्यांत येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एस. सी . रोकडे, ह्या जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, माणगांव, या पदावर स्थानापन्न म्हणुन काम करीत राहील्या असत्या . 

श्रीमती एस. सी . रोकडे, ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . व्ही . आर . डोईफोडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , महाड यांजकडे राहील . 


, 


अ. सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग 


अलिबाग , 
दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१ ९ . 


, 


२४ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २, २०१९/ आश्विन ४-१० , शके १९ ४१ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ./ ५३२६/ २०१९.- श्रीमती ए. ए. गोडसे, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, पनवेल , यांची दिनांक ३ सप्टेंबर २०१९ ते ५ 
सप्टेंबर २०१९ अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक १ सप्टेंबर २०१९, दिनांक २ सप्टेंबर २०१९ व पुढील दिनांक ६ सप्टेंबर २०१ ९, दिनांक 
७ सप्टेंबर २०१९ व दिनांक ८ सप्टेंबर २०१ ९ रोजीच्या सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
९ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसहीत मंजूर करणेत येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती ए. ए. गोडसे, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , पनवेल यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांचीतिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर , पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यांत येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती ए. ए. गोडसे , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर , पनवेल, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , पनवेल या पदावर 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 

श्रीमती ए. ए. गोडसे , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच 
दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एन . एस . सराफ , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , पनवेल यांजकडे राहील . 


- 


अलिबाग, 
दिनांक ३० ऑगस्ट २०१ ९ . 


अ . सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ ./ ५३६८ / २०१९.- श्री . जे . जे . मोहिते , सचिव, जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण , रायगड- अलिबाग यांची दिनांक २७ ऑगस्ट २०१ ९ 
ते २९ ऑगस्ट २०१ ९ असी एकूण ३ दिवसांची परावर्तीत रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . जे. जे. मोहिते, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सचिव, जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण , रायगड - अलिबाग म्हणून पुनर्नियुक्ती 
करण्यांत येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . जे. जे. मोहिते , हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर सचिव, जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण, रायगड- अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

श्री . जे. जे. मोहिते , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे कार्यालयाचा कार्यभार स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील . 


अलिबाग , 
दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१ ९ . 


अ . सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग 


२५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २६ - ऑक्टोबर २, २०१ ९/ आश्विन ४-१० , शके १९ ४१ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ५३२७ / २०१ ९.- श्री. सी . पी . काशिद , सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , पनवेल यांची दिनांक ३ सप्टेंबर २०१ ९ ते ५ सप्टेंबर 
२०१९ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा मागील दिनांक १ सप्टेंबर २०१९, दिनांक २ सप्टेंबर २०१ ९ व पुढील दिनांक ६ सप्टेंबर २०१ ९, दिनांक ७ 
सप्टेंबर २०१९ , रोजीच्या सुट्टीस जोडून , तसेच दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या कार्यालयाच्या वेळेनंतरपासून ते दिनांक ८ सप्टेंबर २०१ ९ 
रोजीच्या कार्यालयाच्या वेळीपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
श्री . सी . पी . काशिद, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, पनवेल येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . सी . पी. काशिद हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर , पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

श्री . सी . पी . काशिद, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 

उपरोक्त कालावधीत दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९ रोजीचे कार्यालयाच्या वेळेनंतर ते दिनांक ३ सप्टेंबर २०१९ रोजीचे कार्यालयाच्या वेळेपूर्वीपर्यंत 
त्यांचे न्यायालयात कार्यभार श्री . के. के. धुले , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील. 

तसेच दिनांक ३ सप्टेंबर २०१ ९ रोजीचे कार्यालयाच्या वेळेपासून ते दिनांक ५ सप्टेंबर २०१ ९ रोजीचे कार्यालयाच्या वेळेपर्यंत तसेच दिनांक ७ 
सप्टेंबर २०१ ९ रोजीचे कार्यालयाच्या वेळेपासून ते दिनांक ८ सप्टेंबर २०१ ९ रोजीचे कार्यालयाच्या वेळेपर्यंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
श्रीमती एन. एस. सराफ , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील . 

तसेच दिनांक ५ सप्टेंबर २०१९ रोजीचे कार्यालयाच्या वेळेनंतरपासून ते दिनांक ७ सप्टेंबर २०१ ९ रोजीचे कार्यालयाच्या वेळेपूर्वी त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस. टी . पवार , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , पनवेल यांजकडे राहील . 


~ 


. 


अ. सो . वाघवसे , 
अलिबाग , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
दिनांक ३० ऑगस्ट २०१ ९ . 

रायगड - अलिबाग . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ५२७७ / २०१९.- श्रीमती व्ही . के. पाटील, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , अलिबाग यांची दिनांक ३ सप्टेंबर २०१९ ते 
५ सप्टेंबर २०१९ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा मागील रविवार दिनांक १ सप्टेंबर २०१९ , दिनांक २ सप्टेंबर २०१९ , रोजीच्या सुट्टीला जोडून व 
पुढील दिनांक ६ सप्टेंबर २०१९ , दिनांक ७ सप्टेंबर २०१९ व रविवार दिनांक ८ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक ३१ ऑगस्ट 
२०१९ रोजीच्या कार्यालयाच्या वेळेनंतरपासून ते दिनांक ९ सप्टेंबर २०१ ९ रोजीच्या कार्यालयाच्या वेळीपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करणेत येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती व्ही . के. पाटील, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, अलिबाग म्हणून पुनर्नियुक्ती 
करण्यांत येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती व्ही. के. पाटील हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

श्रीमती व्ही . के. पाटील हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा दिवाणी कडील कार्यभार श्रीमती एस. एस . पिंगळे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , अलिबाग 
यांजकडे राहील. 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचा फौजदारी कडील कार्यभार श्री . एन. बी. लवटे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , रायगड - अलिबाग यांजकडे 
राहील . 


अलिबाग , 
दिनांक २६ ऑगस्ट २०१ ९ . 


अ . सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड - अलिबाग . 


. 


२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन ४-१०, शके १९ ४१ 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , सावंतवाडी, 

१ ९ ६० (१ ९ ६१ चा महा . अधिनियम २४ ) याचा कलम ९ (१ ) अन्वये 
जिल्हा सिंधुदूर्ग यांजकडून 

नोंदविण्यात आली आहे . व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) 

आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये 
आदेश 

तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
क्रमांक एसडीजी / एसडीआय / एचएसजी/(टीसी) ३५०/ सन २०१२. 

सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की क्रमांक एसडीसी / एसडीआय / 

मिलिंद सोबले , 
एचएसजी/ (टीसी ) ३५० / सन २०१२, दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१२ 

नवी मुंबई, 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
हेरंब प्लाझा सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, सावंतवाडी, तालुका दिनांक २४ सप्टेंबर २०१२ . 

एन-विभाग, मुंबई. 
सावंतवाडी, जिल्हा सिंधुदुर्ग, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( १९ ६१ चा महा. अधिनियम २४ ) याचा कलम ९ उप निबंधक , सहकारी संस्था, डी विभाग, मुंबई यांजकडून 
( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 

क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूडी/ एचएसजी /टीसी / ९१३३/ २०१२-१३ / 
उपरनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 

२०१२. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, डी -विभाग , मुंबई यांचेकडून 

मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र युनिवर्सल हाईटस् 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० (१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 

को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , सी . एस . नं . २५, प्लॉट नं . 
गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण 

२९ १, जे . डी . रोड , ग्रँट रोड ( प.), मुंबई ४०० ००७, ही संस्था , 
सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ ( १) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे. व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) 

आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १० (१ ) 
कृ . रा . धुळप , 

अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
सावंतवाडी, 

सहायक निबंधक, 

भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यांत आले 
दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१२. सहकारी संस्था, सावंतवाडी . 

आहे . 


. 


" भाडेकरू 


असून उप वर्गीकरण 


. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एच - पश्चिम विभाग , 

डॉ . आर. एस . धोंडकर , 
मुंबई यांजकडून 

मुंबई , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक २७ सप्टेंबर २०१२ . 

डी -विभाग, मुंबई. 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूएचडब्ल्यू / एचएसजी /टीसी / १५२५४/ २०१२ 
१३ / २०१२.- उप निबंधक, सहकारी संस्था, एच- पश्चिम विभाग, मुंबई 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , संगमेश्वर ( देवरुख ) 
याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की न्यू देवरूप को - ऑप . हौसिंग 

तालुका संगमेश्वर, जिल्हा रत्नागिरी यांजकडून 
सोसायटी लिमिटेड, क्रमांक -२, प्लॉट नं. ५८ , ५ ९, ६०, दौलतराव 

वाचा-( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 

१०२ . 
देसाई नगर , सांताक्रुझ (पश्चिम ), मुंबई ४०० ०५४ , ही संस्था, महा. 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० (१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 

अंतिम आदेश 
२४ ) याचा कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त क्रमांक सनिसं /विकास -१ / अंतिम आदेश / क -१०२ / संगमेश्वरतादेससं / 
अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, सन २०१२. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( १९ ६१ चे 
१ ९ ६१ चे नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 

अधिनियम २४ ) चे कलम १०२ ( २) अन्वये मला प्रदान केलेल्या 

अधिकारानुसार मी वसंत गंगाधर बस्ते, सहायक निबंधक सहकारी 
संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण 

संस्था संगमेश्वर ( देवरुख), तालुका संगमेश्वर, जिल्हा रत्नागिरी या 
संस्था ” असे करण्यांत आले आहे . 

आदेशान्वये संगमेश्वर तालुका देखरेख सहकारी संघ मर्यादित , देवरुख 
मु . पो. देवरुख, तालुका संगमेश्वर , जिल्हा रत्नागिरी या संस्थेचे 

कामकाज बंद करणेबाबत व तिचा उपरोक्त वाचा क्र . १, दिनांक १० 
एस . एम . पाटील , 

ऑगस्ट २०१२ रोजीचा मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे. आणि 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

उक्त संस्थेने ज्या मालमत्तेवर , वस्तूंवर व दावा योग्य हक्कांवर 
मुंबई, 

एच- पश्चिम विभाग, 

उक्त संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे असे आढळून येईल ती 
दिनांक २६ सप्टेंबर २०१२. 

मुंबई. 

मालमत्ता, वस्तू , कागदपत्रे तसेच संस्थेच्या व्यवहारातील पुस्तके, 

कागदपत्रे , दस्तऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण व इतर व्यवस्था , 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , एन -विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिकार वरील नियुक्त अवसायक यांच्याकडे तात्काळ स्वाधीन 

करावयाचा आहे. 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्युएन / एचएसजी /( टीसी) /१०५१७ / २०१२-१३ / सदर आदेश मी माझ्या सही व कार्यालयाच्या मुद्रेसह आज 
२०१२. - उप निबंधक, सहकारी संस्था, एन-विभाग, मुंबई याद्वारे 

दिनांक २४ सप्टेंबर २०१२ रोजी पारीत केला आहे . 
अधिसुचित करीत आहे की सिल्वर सॉलीटेयर को - ऑप. हौसिंग 
सोसायटी लि ., सीटीएस नं. ५ ९ ४७, फायनल प्लॉट नं . ९९, टीपीएस 

वसंत गं . बस्ते , 
३ , ऑफ व्हिलेज घाटकोपर ( पूर्व),किरोळ , टिळक रोड, घाटकोपर 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , संगमेश्वर ( देवरुख) , 
( पूर्व), मुंबई ४०० ०७७, ही संस्था, महा . सहकारी संस्था अधिनियम , 

तालुका संगमेश्वर , जिल्हा रत्नागिरी. 
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A, NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE. 


. 


